सेवेत पुन:स्थापित करण्याबाबत: 
श्री. सुभाष म. जाधव, निरीक्षक 
(गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : न्यायाप्र-४०१६/ प्र.क्र.१२/ राऊशु-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १७ जुले, २०१७. 


वाचा : १) गृह विभाग, शासन आदेशा क्र. इएसटी-५०१५/ प्र.क्र. २५९/ WSY-9, दि. १८.०७.२०१६ 


२) मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे दि. २०.०२.२०१७ चे आदेश. 


शासन आदेठा:- 


श्री. सुभाष महादेव जाधव, निरीक्षक (गट-ब), Weal यांना संदर्भाधीन क्र. १ येथील 


दि.१८.०७.२०१६ च्या आदेझ्ान्वये शासकीय सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. सदर निलंबन 


आदेशाविरूद्ध त्यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे मुळ अर्ज क्र. १०१५/२०१६ 


दाखल केला असून सदर प्रकरणी मा. न्यायाधिकरणाने दि. २०.०२.२०१७ च्या आदेशान्वये, 


शासनाचे संदर्भाधीन क्र. १ येथील दि. १८.०७.२०१६ चे निलंबन आदेशा रद्दबातल ठरवून, त्यांना 


चार आठवड्याच्या आत पुन:स्थापित करण्याचे आदेश दिले आहेत. 


२. मा. न्यायाधिकरणाच्या दि. २०.०२.२०१७ च्या आदेशाविरूद्ध मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 


अपील दाखल करण्यात येत आहे. 


३. तरी, प्रस्तुत प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल करण्यात येत असलेल्या 


अपीलावर मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 


न्यायाधिकरणाच्या उपरोक्‍त आदेशाच्या अनुषंगाने, श्री. सुभाष महादेव जाधव, निरीक्षक (गट-ब), 


Wey यांचे निलंबन संपुष्टात आणून, त्यांना शासकीय सेवेत पुन:स्थापित करण्यात येत आहे. 


त्यांच्या पदस्थापनेबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात येईल. 


शासन आदेशा क्रमांकः न्यायाप्र-४०१६/ प्र.क्र.१२/ राऊशु-१, 


छ. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेतांक २०१७०७१७१४ 34499328 असा आहे. हा शासन 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shivaji 2 
ou=Home, postalCode=400032, 
Baburao gelenicannene ore 
97b0e1 34f043fb205f2e97595F1 45aaf4d73, 
Chavan Pie soi orig aaa 
(शिवाजी चव्हाण) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महाळेखापाल-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
३) विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, कोकण विभाग, ठाणे. 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई उपनगरे. 
५) संचालक, (अं. व द,), राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६) संबंधित अधिकारी (मार्फत आयुक्त, राउशु, मुंबई.) 
७ निवडनस्ती (राउशु-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


